सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत- शाहीद जवान 
कॉन्स्टेबल भाकरे चंद्रकांत भगवंतराव, जि. बुलढाणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.८४/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०९/०७/२०२०. 


वाचा- 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८)/२०१९/२८, 
दिनांक ०२/०८/२०१९ 

२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०२५/भाकरे/सैकवि-१६, 
दिनांक १४/०५/२०२० 


प्रस्तावना- 
युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / 


देशाबाहेरील मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या वारसांना /अपंगत्व आलेल्या 
सैनिकांना/तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या सीमा सुरक्षा बल व इतर 
तत्सम निमलष्कर दलातील सदस्य / त्यांच्या कुटुंबियांना संदर्भाधिन दिनांक ०२/०८/२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये आर्थिक मदत देण्यात येते. धारातीर्थी पडलेल्या जवानाच्या बाबतीत देय असलेली 
आर्थिक मदतीची विभागणी खालीलप्रमाणे विभागून देण्यात येते.१) शहीद सैनिक विवाहीत असेल आणि 
त्याचे आई-वडीलही हयात असतील तर 31) त्यांची वीरपत्नी- ६० टक्के, ब) GRAAL २० टक्के, वीरपिता- 
२० टक्के क) त्यांचे आई-वडीलांपैकी आई किंवा वडील कोणीही एक हयात असल्यास त्यांना yo टक्के, 
२) शहीद सैनिक विवाहीत असेल आणि त्याचे आई-वडील हयात नसतील तर त्याची वीरपत्नीला १०० टक्के 
3) शहीद सैनिक अविवाहीत असेल आणि त्याचे आई-वडीळलही हयात असतील तर त्याचे आई-वडील 
यांच्यामध्ये समान विभागणी करुन ४) शाहीद सैनिक अविवाहीत असेळ आणि त्याचे आई-वडील हयात 


नसतील तर त्यांचे भाऊ/बहीण यांच्यामध्ये समान विभागणी करुन याप्रमाणे विभागणी करण्यात येते. 


शासन निर्णय- 
सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक १४/०५/२०२० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील धारातीर्थी पडलेले जवान, कॉन्स्टेबल 


भाकरे चंद्रकांत भगवंतराव यांचे अवलंबितांना आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.८४/२८ 
नाव व पत्ता मृत्यु दिनांक, मोहिम व वारसाचे नांव व आर्थिक मदतीची रक्‍कम 
ठिकाण 
नं. ०४१६३९०१५, कॉन्स्टेबल , १८/४/२०२० १ श्रीमती मनीषा चंद्रकांत भाकरे ( वीरपत्नी) 
भाकरे चंद्रकांत भगवंतराव | अहदबाबा क्रॉसिंग, पोळीस | रु.३०.०० लाख 
मु. पो. पातुर्डा, ता.संग्रामपुर, | स्टेशन- सोपोर, जिल्हा- | 2) श्रीमती निर्मळाबाई भगवंतराव भाकरे (वीरमाता) - 


जि. बुलढाणा. बारामुल्ला रु.१०.०० लाख 
(जम्मू-काइमीर) ३) श्री. भगवंतराव नारयणराव भाकरे (वीरपिता) 
रु.१०.०० लाख 
मु. पो. पातुर्डा, ता.संग्रामपुर, जि. बुलढाणा. 


2 धारातीर्थी पडलेल्या जवानाला एकूण अनुज्ञेय (रू. १.०० कोटी) रक्कमेपैकी B.40,00,000/- 
(रु.पन्नास लाख फक्त) इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत 
बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


३. शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लाख फक्त) 
हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
कार्यक्रम, १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (००)(०४) देशांतर्गत/ सुरक्षासंबंधी मोहिमेत- 
चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना आर्थिक मदत (२२३५२६०८) yo - इतर 
खर्च "या लेखाशीर्षामध्ये मंजुर तरतूदीतून अदा करण्याबाबत स्वतंत्रपणे आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, बुलढाणा 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना द्यावयाची 
आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केळेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, HARTA २०१९/(प्र.क्र.६८) /२०१९/२८, दिनांक ०२/०८/२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७१५१४०८१७१७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क 151९८ 
laharashtra, ou=General 

anjeev ain 
2. '1517a0d3fba83ff4473cb0d448a7 5f9b7f83cba4 183 
6 '58c804, 
st '=78be615e7dd5 1 ebb89a43e2d8f1b14979bfaf5ae2 
63e3a7fe41¢5716996cd4b, cn=Sanjeev R Keluskar 
Date: 2020.07.15 14:13:24 +05'30° 

( ळुसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.८४/२८ 


3: 
8. 
षु. 


महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 

कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

जिल्हाधिकारी, बुलढाणा, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 

संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, बुलढाणा, 

सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - ३२, 
श्रीमती मनीषा चंद्रकांत भाकरे ( वीरपत्नी) मु. पो. पातुर्डा, ता.संग्रामपुर, जि. बुलढाणा. 
श्रीमती निर्मळाबाई भगवंतराव भाकरे (वीरमाता मु. पो. पातुर्डा, ता.संग्रामपुर, जि. बुलढाणा. 
श्री. भगवंतराव नारयणराव भाकरे (वीरपिता) मु. पो. पातुर्डा, ता.संग्रामपुर, जि. बुलढाणा. 
निवडनस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


